मराठी भाषा विभाग (खुद्द) साठी बाह्ययंत्रणेकडून १ 
वर्षासाठी वाहनचालक पुरविण्यासाठी करारनामा 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.२११/ आस्था-१, 
८ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई — Yoo ०३२. 
दिनांक : ७मार्च, २०१८. 


वाचा : १) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक - पदनि-२०१०/८४/१०/वि.सु.-१, 
दि.२७.९.२०१०. 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक - पदनि-२०१३/प्र.क्र.११/१३/वि.सु.-१, 
दि.२.२.२०१३. 


शासन निर्णय 
मराठी भाषा विभाग (खुद्द) करिता संदर्भ क्र.२ येथील वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक दि.२.२.२०१३ 


मधील तरतुदीनुसार विभागातील वाहनचालकांची रिक्‍त पदे भरण्याकरिता बाह्ययंत्रणेद्वारे मासिक दराने 


वाहनचालक घेण्यासाठी दरपत्रके मागविण्यात आली होती. त्यानुसार प्राप्त झालेल्या दरपत्रांमधून लघुत्तम 


दराचे दरपत्रक स्विकृत करुन “सपोर्ट फॅसिलिटीज प्रा.लि., मुंबई” या संस्थेची निवड करण्यात आली आहे. 


२. उपरोक्त संस्थेला दि.१.४.२०१८ ते दि.३१.३.२०१९ या कालावधीसाठी खाली नमूद केलेल्या दराने 


आणि सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ मधीळ अटी व शर्तीनुसार या विभागास वाहनचालक पुरविणे बंधनकारक 


राहील. 
वाहनचालकाचे दर 
। निविदादाराचे नाव | प्रति अतिकालिक मुंबई / बृहन्मुंबई | वाहनचालकास | वाहनचालकास 
वाहनचालक | भत्ता (मुंबई महानगर रात्रौ १०.०० रात्रौ ११.०० 
प्रतिमाह दर प्रदेश विकास वाजल्यानंतर । वाजल्यानंतर 
प्राधिकरण हद्दी) । थांबावे जेवण  । थांबावे लागल्यास 
बाहेरील भत्ता भत्ता प्रवास भत्ता 
पोर्ट फॅसिलिटीज | रु.१३३००/- रु.४०/- रु. 300 /- रु.१५०/- रु.२०० /- 
प्रा.लि., मुंबई प्रति तास* प्रतिदिन 


* अतिकालिक भत्ता हा दिवसाच्या कामाचे ९ तास झाल्यावर १ तासानंतर म्हणजेच १० तास पूर्ण झाल्यावर लागू 


होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.२११/ आस्था-१ 


३. उपरोक्त प्रयोजनासाठी होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडएफ-०१, २०५२-सेक्रेटरिएट सर्वसाधारण 


सेवा, (०९०) सेक्रेटरिएट सर्वसाधारण सेवा, (०९०) सेक्रेटरिएट (००) (०१) मराठी भाषा विभाग, (१३) 


कार्यालयीन खर्च (२०५२ ५०५४)” या लेखाशीर्षाखाली मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


8. सदर शासन निर्णय हा वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम/ 


भाग-२, दि.१७.४.२०१५ अन्वये प्रशासनिक विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


वि सदर शासन शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 201803071021486833 असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


१ Digitally signed by 
Aish Va rya Aishvarya N Govekar 


Date: 2018.03.07 
N Govekar 7311328 05:30 
(ऐश्‍वर्या नि.गोवेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंब. 

४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

५. वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा / विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 

६. कक्ष अधिकारी (रोख शाखा), मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. सपोर्ट फॅसिलिटीज प्रा.लि., जी-१ प्लासा कॅन्टीन बी.एम.मार्ग, एलफिन्स्टन, मुंबई — Yoo ०१३. 
८. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.२११/ आस्था-१ 


शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.२११/आस्था-१, दि ७.३.२०१८ सोबतचे परिशिष्ट-अ 
अटी व शर्ती 

१) सदर पदांची नेमणूक ही पूर्णतः कंत्राटी पध्दतीने असेल. 

२) या पदावरील कर्मचारी यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून गणले जाणार नाही. 

३) सदर दर दि.१.४.२०१८ ते दि.३१.३.२०१९ या १ वर्षाच्या कालावधीसाठी लागू राहतील. 

४) वाहनचाळक भारतीय नागरिक असावा तसेच तो किमान दहावी उत्तीर्ण असावा. त्यास मराठी 
लिहिता/वाचता/बोलता येणे आवश्यक राहील. 

५) सेवापुरवठादारातर्फे पुरविण्यात येणारा वाहनचालक गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा किंवा प्रवृत्तीचा नसावा. 

६) वाहनचाळकासोबत त्याचा वाहन चालविण्याचा परवाना, त्याचे ओळखपत्र (आधारकार्ड, निवडणुक कार्ड, 
पॅन कार्ड इत्यादी पैकी एक) त्याच्याजवळ असणे आवश्यक आहे व त्याची झेरॉक्स प्रत विभागास सादर करणे 
आवश्यक राहील. 

७) वाहनचालकांचे पोलीस तपासणी अहवाल देणे बंधनकारक राहील. 

८) वाहनचालकाने वर्दीवर असताना नशापान / धुम्रपान व तंबाखुजन्य पदार्थांचे सेवन करु नये. 

९) वाहनास अपघात झाल्यास व दुर्दैवाने वाहनचालकास गंभीर स्वरुपात इजा झाल्यास वाहनचालकास 
वैद्यकीय खर्चाची अथवा नुकसान भरपाईचे कोणतेही दायित्व शासनाकडे असणार नाही. त्याची जबाबदारी 
संबंधित सेवापुरवठादारावर राहील. 

१०) कंपनी / संस्थेतर्फे काम करणाऱ्या वाहनचालकाच्या सेवेचे कोणतेही उत्तरदायित्व शासनावर राहणार नाही. 

११) वाहनचालकाचे किमान वय १८ वर्षे आणि कमाल वय ५८ वर्षापेक्षा जास्त नसावे. 

१२) मराठी भाषा विभागाच्या आवश्यकतेनुसार वाहनचालकाची मागणी केली जाईल. 

१३) वाहनचालकास साप्ताहिक सुट्टी रविवारची राहील. तसेच त्याला रविवारी सुट्टीच्या दिवशी कामावर 
बोलविल्यास त्या दिवसाकरिता मासिक ठोक दराच्या सरासरीने प्रतिदिन दराने वेतन अनुज्ञेय राहील. 

१४) वाहनचालकाच्या रजा कालावधीत पर्यायी वाहनचालक उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी 
सेवापुरवठादाराची राहील. पर्यायी वाहनचालकाच्या मोबदल्याचे देयक सादर केल्यानंतर ते शासनाकडून 
अदा करण्यात येईल. 

१५) सेवापुरवठादाराने कंत्राटी कर्मचारी पुरविल्यानंतर त्यांच्याबाबतचा मोबदला हा मासिक तत्वावर, 
सेवापुरवठादाराने दुहेरी प्रतीमध्ये बिल व पुरविलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे हजेरीपत्रक सादर केल्यानंतर ३० 
दिवसांच्या आत देण्यात येईल. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा पुरवठा करण्यासाठी तसेच मोबदला देण्यास 
कोणत्याही कारणास्तव उशीर झाला तर त्यावर कोणत्याही प्रकारचे व्याज अनुज्ञेय राहणार नाही. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.२११/ आस्था-१ 


१६) अ) पुरविण्यात आलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्याचे काम समाधानकारक नाही असे निदर्शनास आल्यास, 
त्याऐवजी पर्यायी उमेदवार तात्काळ उपलब्ध करण्याची जबाबदारी सेवापुरवठादाराची राहील. 

ब) पुरविण्यात आलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे काम वारंवार सूचना देऊनही समाधानकारक होत नाही किंवा 
त्यात सुधारणा होत नाही असे निदर्शनास आल्यास, देण्यात आलेले कंत्राट, कोणत्याही प्रकारची पूर्व सूचना 
न देता रद्द करण्यात येईल. 

१७) पुरविण्यात आलेले कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी कामाच्या ठिकाणी कार्यालयाची सुरक्षा, गोपनीयता, वर्तणूक, 
राजशिष्टाचार आदीबाबतच्या नियमाचे पालन करणे बंधनकारक राहील व त्याचे ते पालन करतील याची 
जबाबदारी सर्वस्वी सेवापुरवठादाराची राहील. 

१८) सेवापुरवठादाराचे पुरविण्यात आलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्याबाबत कोणत्याही प्रकारचे कायद्याचे उल्लंघन 
झाल्यास त्याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी ही सेवापुरवठादाराची राहील व त्या अनुषंगाने झाळेली कोणत्याही 
प्रकारची नुकसान भरपाई ही सेवापुरवठादाराला भरावी लागेल. 

१९) सेवापुरवठादाराच्या व त्याने पुरविलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे विभागातील 
कर्मचाऱ्यांच्या तसेच शासनाच्या वाहनाची काळजी व उपसाधनांची काळजी व देखभाळ करणे आवश्यक 
आहे. विभागाच्या मालमत्तेला कोणत्याही प्रकारची हानी पोहचल्यास तिची सर्वस्वी जबाबदारी 
सेवापुरवठादाराची राहील. 

२०) आयकर अधिनियमाप्रमाणे सेवापुरवठादाराच्या देयकातून आयकराची वजावट करण्यात येईल. 

२१) बाह्ययंत्रणेद्दारे काम करुन घेणाऱ्या सेवापुरवठादाराने शासनाने निर्धारित केलेल्या वेतन दराप्रमाणे वेतन व 
वेळोवेळी लागू असलेले कर व अनुज्ञेय भत्ते अदा करणे बंधनकारक राहील. सेवापुरवठादाराकडून उपलब्ध 
करुन दिलेल्या AVIS देय असलेले कायदेशीर दायित्व. उदा.भविष्य निर्वाह निधी, ईएसआयसी, 
बोनस, लेबर वेलफेअर फंड, रजा रोखीकरण इत्यादींचा समावेश वेतनात अंतर्भूत असून संबंधित 
प्राधिकरणाकडे कायदेशीर दायित्व जमा करण्याची जबाबदारी सेवापुरवठादाराची राहील. 

२२) या कंत्राटाच्या अटी व शर्तीचा अर्थ लावण्याच्या अनुषंगाने अथवा कोणताही वाद उद्भवल्यास सदर प्रकरणी 
प्रधान सचिव, मराठी भाषा विभाग यांनी निर्णय घ्यावा. सदर निर्णयाने पक्षकाराचे समाधान न झाल्यास सदर 
बाबीबाबत शासन निर्णय घेईल व शासनाचा निर्णय अंतिम समजण्यात येईल. 

२३) सदर कंत्राटाच्या अनुषंगाने कोणतेही न्यायिक वाद उद्भवल्यास, सदर वाद मुंबई महानगर कार्यालयाच्या 
मुख्यालयास्थित (ठिकाणी न्यायालयाच्या अधिकारी) क्षेत्रात येईल. 

२४) कराराचे पालन समाधानकारकपणे न झाल्यास करारनामा केव्हाही संपुष्टात आणणे तसेच कराराची मुदत 
वाढविणे याबाबतचा अंतिम निर्णय मराठी भाषा विभागाचा राहील. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.२११/ आस्था-१ 
२५) सेवापुरवठादारास दरकरार संपुष्टात आणावयाचा झाल्यास आगाऊ तीन महिन्याची नोटीस देणे त्यास 
बंधनकारक राहील. 
२६) करारातील अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत व विहित वेळेत वाहनचालक पुरविण्याबाबत रु.१००/- च्या 


स्टँप पेपरवर करारनामा करुन देणे आवश्यक आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


